सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . २६] 


बुधवार , दिनांक १ जुलै २०१५ : आषाढ १० , शके १९३७ 


[किंमत ५ .०० रु .] 


- 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचा : १ ) पीठासीन अधिकारी तथा उपविभागीय , अधिकारी किनवट यांचा 

अहवाल जा .क्र . ११८२/ २०१५ दिनांक २१ .०६ .२०१५ . 
२) महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 

१९६५ चे कलम ५१ ( क ) ( ४ ) 
३) महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग यांचे आदेश क्र . एमएमसी - ११०१ / 
सी . आर-२३, दिनांक १७ ऑगस्ट २००१ . 

आदेश 


२१.०६ .२०१५ रोजीच्या विशेष सभेत अध्यक्ष व उपाध्यक्षाची निवड 
झाल्याबाबतचा अहवाल पीठसीन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , 
किनवट यांनी उक्त वाचा क्र .१ अन्वये सादर केला आहे . 
___ त्याअर्थी, मी . सुरेश काकाणी, जिल्हाधिकारी नांदेड , उक्त वाचा क्र . २ 
अन्वये व मा . राज्य निवडणुक आयोगाचे उक्त वाचा क्र .३ चे आदेशान्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारानूसार याद्वारे असे जाहिर करतो कि नगरपरिषद , 
किनवट येथे दिनांक २१.०६ .२०१५ रोजी आयोजित विशेष सभेत घेण्यात 
आलेल्या निवडणुकीत खालील दर्शविल्याप्रमाणे उमेदवार नगरपरिषदेच्या 
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदी निवडून आले आहेत . 


क्र .२०१५/ नपाप्र/ का -१/ टे- ७/ नपनि /प्र .क्र . १९ .- ज्याअर्थी, किनवट 
नगरपरिषदेच्या पहिल्या अडीच वर्षाच्या मुदत समाप्ती नंतर दिनांक 


अ.क्र . नगरपरिषदेचे नांव 


१. 


नगरपरिषद , किनवट 


अध्यक्ष पदी निवडून आलेल्या उमेदवाराचा तपशील 
निवडून आलेल्या अध्यक्षाचे नांव अध्यक्षपदासाठी जातीचा राखीव प्रवर्ग 
खान साजिद खान निसार खान 

उपाध्यक्ष पदी निवडून आलेल्या उमेदवाराचा तपशिल 
निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नांव 


खुला 


अ .क्र . नगरपरिषदेचे नांव 


शेरा 


१. 


नगरपरिषद , किनवट 


महाजन अभय भिमराव 


- 


- 


दुर्वाचनिय, 
जिल्हाधिकारी , नांदेड . 


नांदेड , २५ जून २०१५ . 


औ . भाग १ अ ( असा ) – १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १ जुलै २०१५ : आषाढ १० , शके १९३७ 


भाग १ अ - असाधारण 


४ . उपरोक्त क्र . ३ पैकी वरील क्र . २ ( अ ) , ( ब) , ( क ) 


येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 


राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र 
नवीन प्रशासन भवन , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मादाम कामा रोड , मुंबई ४०० ०३२ . 

दिनांक :- ०१ /०७/ २०१५ 


नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह राखून ठेवावयाच्या 
जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 


अ ) अनुसूचित जाती 


अधिसूचना 


ब ) अनुसूचित जमाती 


क ) नागरीकांचा मागासवर्ग 


५ . स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून 


ठेवावयाच्या जागांची संख्या अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद 


केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ४ समोरील नमूद केलेल्या 


जागा 


- ०० 


६ . अनारक्षित जागा 


___ - ०१ 


क्रमांक : रानिआ/ मनपा- २०१५/ प्र.क्र . १४/ का -५, दिनांक १२-०६- २०१५ 
अन्वये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ ( सन १९४९ चा 
मुंबई अधिनियम क्रमांक ५९ ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून उल्लेखिलेला ) 
चे कलम ५ (३ ), ५ - अ व कलम १४ अन्वये सोबतच्या अधिसूचनेच्या 
अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे औरंगाबाद महानगरपालिकेचे वाढीव क्षेत्र 
म्हणजे सातारा आणि देवळाई जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या 
प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या 
जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी 
( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गस्त्रियांसह ) 
जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते प्रभाग निर्दिष्ट करण्याचे ठरवित आहे . 
०२. सदर अधिनियमाच्या कलम -५ पोट कलम ( ३) च्या परंतुकाप्रमाणे 
आवश्यक असल्यामुळे उक्त अधिसूचनेचा मसूदा याद्वारे औरंगाबाद 
महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात 
येत असून याद्वारे सूचना देण्यात येते की , उक्त अधिसूचनेचा मसूदा 
दि .०७/०७/ २०१५ नंतर आयुक्त , राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र विचारात 
घेतील . 
०३. उक्त अधिसूचनेच्या मसुद्यास ज्या लोकांच्या काही हरकती असतील 
तर त्यांनी त्या हरकती किंवा सूचना आयुक्त , औरंगाबाद महानगरपालिका 
यांचेकडे दिनांक ०७/ ०७/ २०१५ रोजी किंवा तत्पूर्वी लेखी सादर कराव्यात . 
उक्त तारखेनंतर आलेल्या हरकती राज्य निवडणूक आयुक्त विचारात 
घेणार नाही . 


०४ . त्याअर्थी, आता राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र , महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ५ (३ ) व १४ अन्वये उक्त 
महानगरपालिका क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची 
संख्या व त्यांची व्याप्ती या अधिसूचनेच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
निश्चित करीत असून , ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग स्त्रियांसह ) जागा राखून 
ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 


०५. औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या सातारा- देवळाई या वाढीव क्षेत्राच्या 
निवडणूकीच्या प्रयोजनार्थ ही अधिसूचना अंमलात येईल . 


प्रारूप अधिसूचना 
ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र , मुंबई यांनी महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या अधिनियमाच्या कलम ५- अ च्या 
तरतुदीखाली औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या वाढीव क्षेत्रात म्हणजेच 
सातारा आणि देवळाई या क्षेत्राच्या बाबतीत खालील दर्शविल्याप्रमाणे 
निवडावयाच्या सभासदांची संख्या, अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , 
नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी 
( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्ग 
स्त्रियांसह ) राखुन ठेवावयाच्या जागा निश्चित केल्या आहेत . 
१ . निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 
२ . अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , 
नागरीकांचा मागासवर्ग यासाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागांची संख्या - 
अ ) अनुसूचित जाती 

- ०० 
ब ) अनुसूचित जमाती 

___ - ०१ 
क ) नागरीकांचा मागासवर्ग 

- ०० 
३. स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती 
आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह राखून 
ठेवावयाच्या जागा धरुन ) 

- ०१ 


__ - ०२ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १ जुलै २०१५ : आषाढ १० , शके १९३७ 


३ 


प्रभागाची सिमा 


प्रभाग क्र . व 
लोकसंख्या 


प्रभागाचे नांव , 
व्याप्ती 


जागा , राखीव असल्यास , 

कोणासाठी , जसे , 
अनुसूचीत जाती 
अनुसूचीत जमाती । 

नागरीकांचा 
मागासवर्गासाठी वा 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचीत 
जाती स्त्री , जमाती स्त्री 
| नागरीकां मागासवर्ग 

स्त्री धरून ) 


अनुसूचि 


सर्वसाधारण 


११४ 


देवळाई , सातारा भागशः 


लोकसंख्या 

२७७७४ 
अनु . जाती . 

३३१२ 
अनु . जमाती. 

४८६ 


व्याप्ती :- देवळाई , सातारा भागशः, उर्जानगर , साईनगर , सत्कर्मनगर , 
रेणुकापूरम , ज्ञानेश्वरनगर , पांडुरंगनगर , वेणुसुत कॉलनी , दिशा घरकुल , 
विजयंतनगर , वसंत विहार , अरूणोदय कॉलनी , माऊलीनगर , श्रीकृष्णनगर , 
बजरंग हिल्स, हरीप्रसादनगर , रहीमनगर , श्रीविहार कॉलनी, श्रीनिवास कॉलनी, 
श्री रेसीडेन्सी , म्हाडा वसाहत ,विठ्ठलनगर , खाजानगर , सरदार रेसीडेन्सी , 
आभुषण पार्क , धरतीधन सोसायटी , राजेशनगर , सारा सिध्दी , नाईकनगर , 
देवळाई शिवार सर्व गट क्रमांक , अलोकनगर , चंद्रशेखरनगर , आय . टी . आय . 
कॉलनी, पवार वस्ती, डायमंड स्कुल परिसर, छत्रपतीनगर , ओमनगर, कुमावतनगर 
इत्यादी 


उत्तर : बीड बायपास रेणुका माता कमान पासून हॉटेल शेर- ए -पंजाबच्या 
उत्तरेकडील संरक्षित भिंती मार्गे हिवाळे पाटील लॉन्सच्या उतरेकडील नाल्यामार्गे 
रेल्वेपटरी मार्गे शिवाजीनगर रेल्वे क्रॉसिंग गेट मार्गे आशानगर रेल्वेपटरी 
जवळील श्री .सिताराम शामराव आवारे यांच्या घराजवळील रेल्वेपटरी पॉईंट 
मार्गे गारखेडा सर्वे नं .३९ मनपाची जुनी हद्द मार्गे बाळापूर शिव पर्यंत . 
पुर्व : उत्तर- पश्चिम बाळापूर शिव ते बाळापूर कमान मार्गे बाळापूर शिव पर्यंत 


दक्षिण : सिंदोन भिंदोन शिव 


पश्चिम : सातारा दक्षिण बाजु नाला मार्गे म्हाडा वसाहत दक्षिण बाजु सेप्टीक 
टँक जवळील डांबरी रस्त्यामार्गे सरस्वती मंदीर समोरील रस्ता मार्गे म्हाडा 
वसाहत पश्चिम बाजु रस्ता मार्गे गट क्र .२१७ ( सातारा ) मार्गे सातारा देवळाई 
रस्त्यावरील श्रीराम डेली निडस् पासून पश्चिमेकडे डांबरी रस्त्यामार्गे अहिल्याबाई 
होळकर चौकातील श्री . सोनवणे यांचे मातोश्री बंगल्यामार्गे उत्तरेकडील डांबरी 
रस्त्यामार्गे चाटे स्कुल मार्गे, बीड बायपास रोडवरील रेणुका माता मंदीर कमान 
पर्यंत 


११५ 


सातारा गांव , सातारा 


तांडा 


लोकसंख्या 
२५१४२ 
अनु .जाती . 

५५७० 
अनु . जमाती . 


व्याप्ती :- सातारा गांव , सातारा तांडा, सुधाकरनगर , अप्रतिम परिसर , अनुसूचित जमाती 
महात्मा फुले हौसिंग सोसायटी, शिवनगर, आर. बी . सी .केसर, सोनीयानगर, (स्त्रियांसाठी ) 
रोहीदास कॉलनी , आमदार रोड , मधुमंगल कार्यालय परिसर , एकता कॉलनी , 
शाहु महाराज शाळा परिसर , बुध्द विहार परिसर , लक्ष्मी कॉलनी , भिमवाडी , 
श्रध्दा विहार , दक्षिण मुखी हनुमान मंदीर परिसर , गरवारे सोसायटी , हायकोर्ट 
कॉलनी , पेशवेनगर, प्रभुनगर, रेणुका हायस्कुल परिसर ,पंचवटीनगर , विद्यानगर , 
संग्रामनगर, सुर्यदिपनगर बँक कॉलनी , टेलीफोन भवन परिसर , मिनाताई 
ठाकरेनगर 


५९४ 


उत्तर : बीड बायपास रस्त्यावरील पूल ( सहारा ट्रेडर्स) पासून नाल्यामार्गे दर्गा 
हजरत शहा शोक्ता कब्रस्तान जवळील पूलापासून जुनी मुस्तफाबाद गट क्र . ४ 
येथे मार्व्हल नेस्ट इस्ट बिल्डींग पासून जुनी मनपा दक्षिण हद्दीने बीड बायपास 
रोडवरील रेणुका माता कमान पर्यंत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १ जुलै २०१५ : आषाढ १० , शके १९३७ 


भाग १ अ - असाधारण 


पूर्व :- बीड बायपास रोडवरील रेणुका माता कमान पासून चाटे स्कुल मार्गे अहिल्याबाई होळकर 
चौकातील श्री . सोनवणे यांच्या मातोश्री बंगल्यामार्गे सातारा देवळाई रस्त्यावरील श्रीराम डेली निडस् 
पासून गट क्र . २१७ ( सातारा ) मार्गे म्हाडा वसाहत पश्चिम बाजु रस्त्यामार्गे सरस्वती मंदीरा 
समोरील डांबरी रस्त्यामार्गे म्हाडा वसाहत दक्षिण बाजु सेप्टीक टँक जवळील नाल्यामार्गे गिरनार 
तांड्याची शिव पर्यंत 


दक्षिण : गिरनार तांड्याची शिव 
पश्चिम : कांचनवाडी ईटखेडा जुनी मनपा हद्द मार्गेबीड बायपास रस्त्यावरील पूल ( सहारा ट्रेडर्स ) 

पर्यंत 
टीप :- औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या सातारा - देवळाई या हद्दवाढ क्षेत्राच्या प्रभागांच्या सीमा दर्शविणारे नकाशे कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी देवळाई-सातारा ( जुने 
ग्राम पंचायत ) मनपा कार्यालयात उपलब्ध राहतील . 


ठिकाणी : औरंगाबाद 
दिनांक : ०१ - ०७- २०१५ 


( प्रकाश एम . महाजन ) 

आयुक्त 
महानगरपालिका, औरंगाफ्राद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १ जुलै २०१५ : आषाढ १० , शके १९३७ 


STATE ELECTION COMMMISSION , 

MAHARASHTRA 
New Administrative building , Hutatama Rajguru 

Chawk. 
Madam Cama Road , Mumbai 400 032 , 

Dated : 01 /07 / 2015 


Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Class 
of Citizens, from amongst the seats reserved for the 
Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the 
Backward Class of Citizens, as shown in item at serial 
number 2 ( a ), (b ) and (c ) respectively are as under: 


NOTIFICATION 


00 


No. SEC /MNC - 2015 /CR -014 / D -5 Dt. 12 -06 - 2015 . The 
State Election Commissioner, Maharashtra proposes 
to make to following draft notification under section 5 
( 3 ), 5 A and section 14 of the Maharashtra Municipal 
Corporation Act. 1949 ( Bom . LIX Of 1949 ) (hereinafter 
referred to as the said Act) to fix for the extended area 
of Aurangabad Municipal Corporation i. e . Satara and 
Deolai, the number and the extent into which the said 
Municipal area shall be divided and to specify the wards 
reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled 
Tribes, the Backward Class of Citizens and Women 
( including women belonging to the Scheduled Castes, 
the Scheduled Tribes and the Backward Class of 
Citizens), as the casemay be , as shown in the Schedule 
to this order. 
02. The said draft order is hereby published as required 
by the section 5 of the said Act for the information of 
all the residents of the Aurangabad Municipal 
Corporation and notice is hereby given that the said 
draft will be taken into consideration by the State 
Election Commissioner after Dt.07 /07/ 2015 
03 . All person who desire to entertain any objections 
of suggestions to this draft should submit the same to 
the Municipal Commissioner, Aurangabad Municipal 
Corporation in writing with reasons therefore on or 
before Dt. 07 /07 / 2015 . Objections or suggestions 
received thereafter will not be considered . 


(a ) for the Scheduled Castes 

00 
(b ) for the Scheduled Tribes 

01 
( c ) for the Backward Class of Citizens 
5 . Number of seats reserved for women as general 
category (Number of seats at serial number 3 minus 
seats at serial number 4 ) 
00 
6 . Unreserve Seats 

01 
4 . Now , therefore , in exercise of section 5 ( 3 ), 5A and 
section 14 of the Maharashtra Municipal Corporations 
Act 1949, the State Election Commissioner , 
Maharashtra State hereby fix the number and extent 
of the wards into which the said Municipal Corporation 
area shall be divided and specify the wards in which 
seats shall be reserved for the Scheduled Castes , the 
Scheduled Tribes , the Backward Class of the citizens 
and women (including women belonging to the 
Scheduled castes , the Scheduled Tribes , the Backward 
Class of Citizens), as the case may be, as shown in 
the Scheduled to this Notification . 
5 . This Notification shall take effect for the purpose of 
Election of additional area Satara -DeolaiofAurangabad 
Municipal Corporation , Aurangabad. 


Draft Notification 
WHEREAS , The State election commissioner , 
Maharashtra, Mumbai has Specified for the extended 
area of Aurangabad Municipal corporations i. e . Satara 
and Deolai, Under section 5 - A of the Maharashtra 
Municipalcorporation Act, 1949, for the number of seats 
to be reserved for the Scheduled Castes, the 
Scheduled Tribes And the Backward Class of Citizens 
and Women (including women belonging to the 
Scheduled castes, the Scheduled Tribes and the 
Backward Class of Citizens) as shown below : 
1 . The Number of Councilors to be elected 02 
2 . The Number of Seats to be reserved 

(a ) for the Scheduled Castes 
(b ) for the Scheduled Tribes 

(c ) for the Backward Class of Citizens 00 
3. The Total number of seats to be reserved 
for women (including women belonging to the 
Scheduled Castes , the Scheduled Tribes 
and the Backward Class of Citizens) 
4 . Out of seats at serialnumber 3 , the number of seats 
reserved for the women belonging to the Scheduled 


01 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १ जुलै २०१५ : आषाढ १० , शके १९३७ 


भाग १ अ - असाधारण 


114 


General 


Deolai, Satara 
Part 


Tot. Pop : 

27774 


SC : 
3312 


ST : 
486 


Schedule 
Location :- Urja Nagar, Sainagar, Satkarma nagar, Renuka 
puram , Dyneshwar nagar, Pandurang nagar, Venusut 
colony, Disha Gharkul, Vijyantnagar, Vasant vihar, Arunoday 
colony, Mauli nagar, Shri Krushna nagar, Banjara Hills , Hari 
Prasad nagar, Rahim nagar, Shri Vihar, Vihar colony , Shri 
Niwas colony, Shri Residency,Mhada vasahat, Vittharnagar, 
Khaja nagar, Sardar Residency, Aabhushan park , Dharti 
Dhan society , Rajesh nagar, Sara Siddhi, Naik nagar, All 
Deolai shivar gut number, Alok nagar, Chandrashekhar 
nagar, ITI colony , Pawar wasti, Daimand school parisar, 
Chattrapati nagar, Om nagar, Kumawat nagar etc . 
North :- From Beed by pass Renuka Mata Mandir Kaman 
towards north side compound wall of hotel Sher- E -Panjab 
towards north side nala of Hiwale Patil lawns Shivaji Nagar 
Railway crossing gate towards house of Shri. Sitaram 
Shamrao Aaware, Ashanagar towards Garkheda S .No . 39 
old AMC boundary to Balapur villege boundary. 
East :- North -west Balapur villege boundary to Balapur 
Kaman via south Balapur boundary . 
South :- Sindon Bhindon villege boundary. 
West :- Via Satara south side nala to the road near Mhada 
colony, south side septic tank via Mhada colony west road 
via Gut No . 217 (Satara) via Shriram daily needs Satara 
Deolai road via Ahillyabai Holkar chowk via road near 
Matoshri bunglow via Chate school to Beed bypass Renuka 
Mata mandir Kaman . 


115 


Satara Gaon , 
Satara Tanda 


Tot. Pop : 

25142 


Scheduled 

Tribes 
Women 


SC : 
5570 


ST : 
594 


Location :- Satara gaon , Satara Tanda, Sudhakar nagar, 
Apratim parisar,Mahatma Phule Ho - So ., Shiv nagar, R . B . C . 
Kesar, Soniya nagar, Rohidas colony, Amdar road , Madhu 
Mangal karyalaya parisar, Ekta colony, Shahu Maharaj 
school parisar, Buddha vihar parisar, Laxmi colony , 
Bhimwadi, Shradha vihar, Dakshin mukhiHanuman parisar, 
Garware society , High Court colony, Peshve nagar, Prabhu 
nagar, Renuka High school parisar , Panchavati nagar , 
Vidhya nagar, Sangram nagar, Suryadeep nagar Bank 
colony, Telephone bhavan parisar, Minatai Thakre nagar 
etc . 
North :- From bridge on Beed bypass road (Sahara Trad 
ers ) via nala to bridge near Dargah Shaha Shokta kabrastan 
to Mustafabad Gut no. 4 Marvalnest East building via south 
old AMC boundary to Renuka Mata mandir Kaman Beed 
bypass road . 
East :- From Renuka Mata mandir Kaman Beed bypass 
road via Chate school via Ahillyabai Holkar chowk Matoshri 
bunglow to Shriram daily needs Satara Deolai road via Gut 
no.217 (Satara ) via west side road Mhada colony to 
Saraswati mandir to road near south side septic tank of 
Mhada colony via nala to villege boundary of Girnar tanda . 
South :- Villege boundary ofGirnar tanda 
West :- Kanchanwadi Etkheda via old AMC boundary to 
bridge on Beed bypass road (Sahara Traders) 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १ जुलै २०१५ : आषाढ १० , शके १९३७ 


NOTE : - A map of the Municipal Corporation Showing the Satara -Deolai additonla area limits of 
the wards is available during office hours for inspection in the Satara -Deolai (Old Gram Panchayat) 
AMC office of the Municipal Corporation . 


Place :- Aurangabad . 
Date :- 01 /07/ 2015 


( Prakash M . Mahajan ) 

Commissioner 
Aurangabad Municipal Corporation 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


